पणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍त केलेल्या मे.पीडब्ल्यूसी 
कंपनीस माहे नोव्हेंबर,२०१६ ते मार्च,२०१७ या 
कालावधीकरीता केलेल्या कामाचे देयक अदा 
करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.७६ /भाग-१/पोल-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जुले, २०१७ 


वाचा: 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः २१५६/फाईल/डीआयटी/२०१२, 
दि. २१ सप्टेंबर, २०१२. 
२. माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय,शासन निर्णय : ७%)-मातंस ०८०/४/२०१४-७/० 
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH), दि.०१/०७/२०१४. 
3. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सीसीटी ३६१५/प्र.क्र.९३/पोल-३, दि. 28/04/2094. 
४. माहिती व तंत्रज्ञान (सा.प्र.वि.) विभाग, शासन निर्णय, क्रमांकः ॥॥--९/१७९/२०१३-[)॥१- 
DIT(MH)-DIT (Mh), दि. २ नोव्हेंबर, 2093. 
५. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सीसीटी ३६१५ /प्र.क्र.७६/भाग-१/पोल-३, 
दि. २५/०७/२०१६. 
६. मे. प्राईस वॉटर हाऊस कुपर प्रा. ली. यांची दि. ३१.१२.२०१६, दि.६.२.२०१७व 
दि. २९.०३.२०१७ ची देयके. 
७. पोलिस आयुक्‍त पुणे हहर यांचे दि.६.४.२०१७ चे पत्र 
८. गृह विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: सीसीटी ३६१५ /प्र.क्र.9७६/भाग-१/पोल-३, 
दि. ५/६/२०१७. 
प्रस्तावना 


गृह विभाग, शासन निर्णय दि. २९.०५.२०१५ अन्वये पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणुन मे.प्राईस वॉटर हाऊस कुपर WAL. या कंपनीची नियुक्‍ती 
करण्यात आली आहे. तदनंतर गृह विभाग, शासन निर्णय दि.२५.०७.२०१६ अन्वये पुणे व पिंपरी 
चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स 
प्रा.ली. या कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागारास दि.३१.१०.२०१६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 
तसेच त्यानंतर गृह विभाग, शासन निर्णय दि.५.६.२०१७ अन्वये पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर 
सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागार म्हणून मे. प्राईस वॉटरहाऊस कुपर्स प्रा.ली. या 
कंपनीच्या एका वरीष्ठ सल्लागारास दि.१.११.२०१६ ते दि.३०.०६.२०१७ या आठ महिन्यांच्या 
कालावाधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. माहिती व तंत्रज्ञान विभागाच्या दि.०१.०७.२०१४ च्या 
शासन निर्णयान्वये निश्चित केल्यानुसार सदर प्रकल्प सल्लागारांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले 
आहे. सदर कंपनीने उपरोक्त प्रकल्पासंदर्भात प्रकल्प सल्लागार म्हणुन दिनांक १ नोव्हेंबर २०१६ ते 
३१ मार्च २०१७ या पाच महिन्याच्या कालावधीसाठी पाहिलेल्या कामाची देयके अदा करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यानुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -36 94 /प्र.क्र.७६ /भाग-१ /पोल-३ 


area निर्णय 


पुणे व पिपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीची प्रकल्प 
सल्लागार म्हणून नियुक्‍ती करण्यात आली असून माहिती व तंत्रज्ञान विभाग शासन निर्णय 
दि.०१.०७.२०१४ अन्वये निश्चित केल्यानुसार त्यांना मानधन अनुज्ञेय करण्यात आले आहे. त्यानुसार 
मे.पीड्ब्ल्युसी कंपनीच्या एका वरिष्ठ सल्लागाराने पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी दिनांक १ नोव्हेंबर २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ या पाच महिन्याच्या कालावधीसाठी 
पाहिलेल्या सल्लागाराच्या कामासाठी देयक म्हणुन (मानधन, सेवा कर व इतर खर्च मिळून) एकूण 
रु.१२,९६,५५६ /- (अक्षरी रुपये बारा लाख शहाण्णव हजार पाचशे छप्पन फक्त) इतकी रक्कम मे. 
पीडब्ल्युसी कंपनीस अदा करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 
२. सदर देयकांचा सविस्तर तपशिल खालीलप्रमाणे आहे:- 


Pune CCTV Project (November 2016- March 2017) 


Man 
Month Applicable pe 
: ‘ Swachh Krishi 
Period & ही री Rate as Deployment Amount Total Service Total 
4 Resourc Designatio वी OPE Sub Total Bharat Kalyan 
Invoice per GR (Percentage per Applicable i Tax Amount 
e Name n Claimed (INR) Cess @ Cess @ 
No. dated ) Resource Amount @14 % (INR) 
0.50% 0.50% 
01-July: (INR) 
2014 


= 
K=STx M=KKC x N= 
A G=ExF J SBC x 
J ; J+K+L+M 


1st 
November 
2016 to Pankaj Seni 
enior 
31st kumar 2,20,000 100% 2,20,000 440000 440,900 61,726 2,205 2,205 507,036 
Consultant 
December Londhe 
2016 & 
416059044 


1st 
January 
2017 to Pankaj Sxl 
enior 
31st kumar 2,20,000 100% 2,20,000 220000 11,720 231,720 32,441 1,159 1,159 266,479 
Consultant 
January Londhe 
2017 & 
416068459 
ist 14818 
February 
2017 to Panka 
ण Senior (Feb - 
31st kumar 2,20,000 100% 2,20,000 440000 454,818 63,675 2,274 2,274 5,23,041 
Consultant 2870 + 
March Londhe 
2017 & March- 
416089562 11948) 


टीप:- 


उपरोक्त देयक या संदर्भात नमुद शासन निर्णय क्र. २ मध्ये नमुद केल्यानुसार सीसीटीव्ही 
प्रकल्पासाठी सल्लागारांना दरमहिना दरमाणुस (Man-Month) तत्वानुसार अदा करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.9७६ /भाग-१ /पोल-३ 


ब) शासन निर्णय संदर्भ क्र.२ नुसार सल्लागाराने कार्यालयीन कामासाठी केलेला प्रवास, भोजन, 
निवास, खर्च सल्लागारांना अनुज्ञेय राहील. हा खर्च सल्लागाराच्या महिन्याच्या देयकांच्या एकुण 
खर्चाच्या ५% पर्यंत अनुज्ञेय केला आहे. 

क) संदर्भ क्र.६ अन्वये मे. पीड्ब्ल्युसी कंपनीने सादर केलेल्या देयकानुसार सदर रकमा अदा 
करण्यात येत आहेत. सदर रकमांमध्ये नोव्हेंबर,२०१६ ते मार्च,२०१७ या पाच महिन्याच्या 
कालावधीसाठी एकूण १५% कर (१४% सेवा कर +0.4 % स्वच्छ भारत कर-- ०.५ कृषी कल्याण 
कर) समाविष्ट करण्यात आला आहे. 

ड) सीसीटीव्ही प्रकल्पासाठी संबधित कंपनीला सल्लागाराच्या मानधनापोटी जादा रक्‍कम अदा 
केली आली आहे असे निदर्शनास आल्यास सदर जादा रक्‍कम संबधित कंपनीकडून समायोजीत 
करण्याचा अधिकार झासनास राहील. 

इ) सदर देयके आयकर व इतर प्रचलित वजाती करून अदा करण्यात यावी. 


३. प्रस्तुत प्रकरणी येणारा खर्च पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या अधिनस्त 
असलेल्या "२०५५ - पोलीस, (००) १०९, जिल्हा पोलीस, (००) (०१) जिल्हा पोळीस बल, १३, 
कार्यालयीन खर्च (२०५५ ०१६८)" या लेखाशीर्षाखाळी टाकून तो सन २०१७-१८ या आर्थिक 
वर्षातील मंजुर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदरचा निधी कोषागारातून आहरित करण्यासाठी पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
मुंबई यांना “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे व त्यांच्या अधिनस्त आहरण व 
संवितरण अधिकाऱ्याला “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


दघ. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०७३११२३०१७९०२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


रन ba Digitally signed by Dhiraj K Abhang 
h | 0] DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=b83edfcbaa0fddb5983e8303bccd9a96ef7cc 
A \ b h a n 55853b8b449ff8dc53d69f1618d, cn=Dhiraj K Abhang 
Date: 2017.07.31 12:37:44 +05'30' 
(धी.का.अभंग) 
अधिकारी ~ भाग - 
कक्ष अधिकारी, गृह विभाग 


प्रत : माहिती व योग्य त्या कार्यवाहीसाठी. 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

३. प्रधान महाळेखाकार (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर. 
५. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीटी -३६१५/प्र.क्र.9७६ /भाग-१ /पोल-३ 


६. पोलीस आयुक्त,पुणे see 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे . 

qo, सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष,नवीन प्रशासकीय भवन,मंत्रालय, 
मुंबई. 

११. मे. पीडब्ल्युसी प्रा.लि., २५२, वीर सावरकर मार्ग, शिवाजी पार्क, दादर, मुंबई-२८. 

१२. माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, कार्यासन साप्रवि-३९ 

१३. वित्त विभाग,कार्यासन- व्यय ७ 

१४. अर्थ शाखा, गृह विभाग. 

१५. निवड नस्ती / पोल-३. 


KKKKKK 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


